कोरोना विषाणू प्रसारास प्रतिबंधात्मक उपाय 
म्हणून बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीचा वापर 
मर्यादित कालावधीसाठी स्थगित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : समय २०२०/प्र.क्र.३१/१८(र.वका.) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२२. 


वाचा :- शासनाचे समक्रमांकाचे दिनांक ०५ जानेवारी, २०२२ चे परिपत्रक. 


शासन परिपत्रक:- 


कोरोना विषाणूच्या “ओमायक्रॉन” व्हेरियंटमुळे होणा-या रुग्णवाढीच्या अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक 
उपाययोजना म्हणून उपरोक्त परित्रकान्वये बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाळीचा वापर दिनांक 
३१ जानेवारी, २०२२ पर्यंत स्थगित करण्यात आला आहे. 
२. कोरोना विषाणूंच्या (कोविड-१९) व ओमायक्रॉन विषाणूच्या संसर्गाच्या सध्याच्या परिस्थितीचा 
विचार करता मंत्रालय व नवीन प्रशासकीय इमारत तसेच राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमधील 
बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीचा वापर दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२२ पर्यंत स्थगित करण्यात येत आहे. 
सदर कालावधीत उपरोक्त दिनांक ०५ जानेवारी, २०२२ च्या शासन परिपत्रकामधील सूचनांनुसार 
अधिकारी / कर्मचारी यांची कार्यालयातील उपस्थिती हजेरी पटावर नोंदविण्यात यावी. यासंदर्भात 
प्रशासकीय विभाग व क्षेत्रीय कार्यालयांतील आस्थापना शाखांनी आवश्‍यक ती उपाययोजना करावी. 
३. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२०१३११७०५२२२१०७ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by Indra Mall 


DN: c=IN, 
2.5.4.20=92 4baa852a6d07acef786c78e703b2b218958e8c1932 
32b28a89b9cf9a, postalCode=400021, st: harashti 

= d1€3640fe493f5246d638 1f68a38e03589870d4 


67c9bac54f641 टि: i 


1022.01.31 17:07:32 +05'30' 


(इंद्रा मालो) 

सचिव (प्र.सु.,र. व का.) 
प्रत: 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
& मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 
é 
९ 


मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 
मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः समय २०२०/प्र.क्र.३१/१८(र.वका.,) 


qo, 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
AS: 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 


२४. 


२५. 


२६. 
२७. 


२८. 


२९. 


३०. 
२३१. 


सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

मा.महाअधिवक्‍्ता, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव. 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई. 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई. 

प्रबंधक, SHAG व उपलोकआयुक्‍्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 

सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई. 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई. 

राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई. 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई . 

भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव 
भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०००२०. 

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (इं) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०००२५. 

राष्ट्रवादी काँग्रेस va, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, dow इस्टेट, 
मुंबई - ४०००३८. 

शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८. 

बहुजन समाज पक्ष, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, भूखंड क्रमांक ८३-अ, 
कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०००७४. 

भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र समिती, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल मार्ग, 
मुंबई - ४००००४. 

भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पक्ष, महाराष्ट्र समिती, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई - ४०००१३. 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई ४०००२८. 
निवड नस्ती (का.१८), सामान्य प्रशासन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


